एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत सर्वसाधारण 
बाबींकरिता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील निधी 
वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.१४८/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक : - १६ सप्टेबर, २०२१ 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दि.२४.६.२०२१ 
२ महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२०२१/प्र.क्र.१४८/का.६, दिनांक १४.७.२०२१ 


शासन निर्णय :- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांचेमार्फत राबविण्यात येत आहे. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता सदर योजनेतंर्गत 
सर्वसाधारण बाबींकरिता प्राप्त केंद्रीय सहाय्याच्या अनुषंगाने खालील विवरणपत्रातील रकाना क्र.२ मधील 
लेखाशीर्ष/उद्दिष्टाकरिता रकाना क्र.५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकुण रुपये ८०८६.७२लाख (अक्षरी रुपये ऐंशी कोटी 
Teva लाख बहात्तर हजार फक्त) इतका निधी या शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


(रुपये लाखात) 
अ. योजनेचे नाव/ लेखाशीर्ष/ विद्यमान तरतूद वितरित निधी । प्रस्तावित वितरण 
क्र २०२१-२२ 
[१_ | २ ३ | oe षु 
(१) । २२३६-पोषण आहार 
०२- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 
(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 
प्रकल्प 
(०८) (०१) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 
(सर्वसाधारण खर्च) (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) 
२२३६१९०९ 
१४- भाडे, पट्टी व कर ३०००.०० fF -- | १२००.०० 
२१-पुरवठा व सामुग्री १८६.०० Poo Poe 
२६-जाहिरात व प्रसिद्धी ९३.०० poo [eC 
39- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८०४.०० fo 329.36 
५०- इतर खर्च १२४.५० | -- | ३१.०० 
एकूण ४२०७.५० ere 9442.36 
(०८) (02) एकात्मिक बाल विकास सेवा 
2) | योजना (सर्वसाधारण खर्च) (राज्य हिस्सा 
४०%) (कार्यक्रम) २२३६१९१८ 
१४- भाडे, पट्टी व कर २०००.०० Fo -- | ८००.०० 
२१-पुरवठा व सामुग्री १२४.०० Po Poe 
२६-जाहिरात व प्रसिद्धी ६२.०० Fo fo 
३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५३६.०० Fo -- | २१४.०० 
५०- इतर खर्च ८३.०० fF -- | २०.७५ 
एकूण २८०५.०० Fo -- | १०३४.७५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.१४८/का.६ 


(३) | (०८) (०५ एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना (सर्वसाधारण खर्च) (अतिरिक्‍त राज्य 
हिस्सा १००%) (कार्यक्रम) २२३६१९४५ 
०३- अतिकालिक भत्ता २.५० LL ee शिळ .०० 
०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ४१.६० LL = १६.६४ 
११- देशांतर्गत प्रवास खर्च ३४१.६४ fe | |. क | 
१३- कार्यालयीन खर्च १३७२.४० ५२५.०० |-__ | 
१४-भाडे पट्टी व कर २००.०० Poe | ८०.०० 
१७- संगणक खर्च ६०.०० Le. 4 १५.०० 
२४- पेट्रोल, de व वंगण ७.६० |. - त. १.९७ 
२६-जाहिरात व प्रसिद्धी ३.०० Lo | = _ | 
३१-सहा.अनुदाने(वेतनेतर) ५०.०० = 7 [= = 
५०-इतर खर्च ५०.०० शिक il [2 eee el 
एकुण २१२८.७४ ५२५.०० ११४.६१ 
(8) | (००(०२) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम १९६१ यांच्या कलम 923 व 
२६१ अन्वये जिल्हा परिषदांना एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजनेसाठी आस्थापना अनुदाने ५७६०.०० वि २३०४.०० 
(स्थानिक क्षेत्र) (केंद्र हिस्सा ६०%) 
२२३६१९७२ ३१-सहायक अनुदाने(वेतनेतर) 
एकुण 
(4) | (00)(03) जिल्हा परिषदांना एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजनेसाठी आस्थापना अनुदाने 
(स्थानिक क्षेत्र) (राज्य हिस्सा ४०%) 
२२३६१९८१ ३१-सहायक अनुदाने(वेतनेतर) ३८४०.०० a १५३६.०० 
एकुण 
(६) | (00)(0&) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम १९६१ यांच्या कलम 923 व 
२६१ अन्वये जिल्हा परिषदांना एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजनेसाठी आस्थापना अनुदाने 
(स्थानिक क्षेत्र (अतिरिक्‍त राज्य हिस्सा 
१००%) २२३६२१७३ ३८६३.५० 7 १५४५.०० 
३१-सहायक अनुदाने(वेतनेतर) 
एकुण 
एकुण केंद्र हिस्सा ९९६७.५० शि ३८५६.३६ 
एकुण राज्य हिस्सा १२६३७.२४ ५२५.०० ४२३०.३६ 
एकुणसर्व २२६०४.७४ ५२५.०० ८०८६.७२ 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २०४/२०२१/व्यय-६,दिनांक 
२७.८.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.१४८/का.६ 


ठ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११६१४५२१२५८३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
VARUDKAR MAHESH न का 


5.4.20=d93c4961d980868772404829621 1d7af97ecfd40d7967c43d20b360d 


83ce0fa6, pseudonym=58C42BF9F 3ABBB1C15CFBC42D0AA8503E42564D8, 
AS H OKRAO serialNumber=7EBBBC37 12E8D459EF90BF7AAE4EA46E9CAEBDDSOCFECDE2E 
E7CEO454FA0416A, UDKAR MAHESH ASHOKRAO 


(महेश वरुडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


Ee) 


आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 
सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व aes विकास) (जिल्हा परिषद) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 
qo) वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 
१) नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई. 
१२) कक्ष अधिकारी, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी 809 प्रणाळीवर निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत करावा. 
१३) निवड नस्ती -का-६. 


2. >. ८. दे पटक, पिक पटी पटी टे 


“2 (२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


